कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप 
विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर 
पदोन्नती/पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Beal, क्रमांकः पीओजी-२०२२/ प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२.१२.२०२२ 
वाचा:- WaT. बां. वि., शासन आदेशा, क्र. पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ दि.१३.१२.२०२२ 
२ सा.बां. वि., शासन आदेशा, क्र. पीओजी-२०२२/प्र.क्र.१८६/सेवा-२ दि.१६.१२.२०२२ 
शासन आदेशा 
सन २०२१-२२ च्या निवडसुचीतीळ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) संवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित व तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबतचे 
आदेश दि.१३.१२.२०२२ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण,मुंबई खंडपीठ-नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ 
मध्ये मा.न्यायाधीकरणाने दि.१३.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सदर पदोन्नती आदेशातील 
श्री.श्रीपाद बलशेटवार व श्री.सुर्यकांत गुंडू कुंभार,कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे दि.१३.१२.२०२२ रोजीचे 
पदोन्नती/ पदस्थापनेचे आदेशा संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये पुढील आदेझापर्यंत स्थगित ठेवण्यात आले होते. 


३. ALAS प्रशासकीय न्यायाधीकरण,मुंबई खंडपीठ-नागपूर यांनी आता मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ मध्ये 
दि.१९.१२.२०२२ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेता, श्री.बलशेटवार व श्री.कुंभार यांचे पदोन्नती/ पदस्थापनेस 
संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये दिलेली स्थगिती या आदेझान्वये उठविण्यात येत आहे. श्री.बलडोटवार व 
SLD, कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) यांना संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये देण्यात आलेली पदोन्नती/पदस्थापना 
ही मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण,मुंबई खंडपीठ-नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.१११९/२०२२ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


४. उपरोक्त अभियंत्यांना संदर्भ क्र.१ येथील आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२२१४५२११०८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PATIL SWAT] (वय 
SACHIN 


laharashtra, 
13D86D108EA7C489051 
SWATI SACHIN 


४३६४४४8 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 


शासन Sa, क्रमांकः पीओजी-२०२२/ प्र.क्र.१८६/सेवा-२ 


३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

४. संबंधित कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या 
मार्फत. 

५. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम)/ 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

७. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


